महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या 
संचालक मंडळावर अशासकीय सदस्याची 
नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी-२०१८/प्र.क्र.४२१/पर्यटन 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: २० सप्टेंबर, २०१९ 
वाचा :- 

१) शासन निर्णय क्र. टीडीसी-२००६/५/प्र.क्र.१३/पर्यटन, दि.१८.११.२००६ 
२) शासन निर्णय क्र. टीडीसी-२०१०/१/प्र.क्र.२७/पर्यटन, दि.१०.०२.२०१० 
३) शासन निर्णय क्र. टीडीसी-२०१०/१/प्र.क्र.२७/पर्यटन, दि.०७.०१.२०११ 
8) शासन निर्णय क्र. टीडीसी-२०१३/९/प्र.क्र.६९५/पर्यटन, दि. १९.०८.२०१४ 
५) शासन निर्णय क्र. टीडीसी-२०१४/११/प्र.क्र.६०१/पर्यटन, दि. १९.११.२०१४ 
६) शासन निर्णय क्र. टीडीसी-२०१६/७/प्र.क्र. ५३९/पर्यटन, दि. ३१.०८.२०१६ 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाची नियुक्‍ती उपरोक्‍त नमुद केलेल्या शासन 


निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. महामंडळाची घटना व कार्य नियमवलीतील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र पर्यटन 
विकास महामंडळाच्या आर्टीकल्स ऑफ असोसिएऱनच्या कलम ७३(१ नुसार महाराष्ट्राचे राज्यपाल सदर 
महामंडळाच्या संचालक मंडळावर खालील अशासकीय सदस्यांची नव्याने नियुक्ती करीत आहेत. 


१) श्री. रमेश पोकळे, जि.बीड. का संचालक (अशासकीय सदस्य) 
2) श्री. संदीप लेले, जि.ठाणे. - संचालक (अशासकीय सदस्य) 
2. उपरोक्त अशासकीय सदस्यांची महामंडळाच्या संचालक मंडळावरील नियुक्‍ती पर्यटन महामंडळाच्या 


घटना व कार्य नियमावलीतील अनुच्छेद ७३(२) नुसार पुढील वार्षिक सर्वसाधारण बैठक होईपर्यंतच्या 
कालावधीसाठी चालू राहील. 
3. सदर TRA निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९२०२१०७२३३९२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ramesh Jayaram Kadam 
Date: 2019.09.24 11:42:57 +05'30' 


(र. ज. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. मंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी-२०१८/प्र.क्र.४२१/पर्यटन 


५. मा. मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. राज्यमंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७. मा. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
८. मा. अतिरिक्त मुख्य सचिव (नियोजन), मंत्रालय, मुंबई, 
९. मा. अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई, 
१०. प्रधान सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११. प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. सचिव (पर्यटन) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
१३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई, 
१४. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबइ, 
१५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ मर्यादित, प्लाट नं.१२, रावेल 
प्लाझा, कडबी चौक, कामठी रोड, नागपूर 
१६. मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई, 
१७. कंपनी सचिव, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई, 
१८. सर्व विभागीय आयुक्‍त, 
१९. सर्व जिल्हाधिकारी, 
२०. सर्व प्रादेशिक व्यवस्थापक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, 
२१. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता व लेखा परीक्षा), मुंबई 
२२. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता व लेखा परीक्षा), नागपूर 
२३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
२४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
२५. वित्त विभाग कार्यासन (सार्वजनिक उपक्रम), मंत्रालय, मुंबई, 
२६. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२७. सर्व कार्यासने, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२८. निवड नस्ती. कार्यासन पर्यटन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


